"महाराष्ट्रातील गणेशोत्सव" युनेस्को मौखिक 
आणि अमूर्त वारशाचा प्रस्ताव तयार करण्याकरीता 
तज्ञ वास्तुविशारद संस्था यांची निवड 
करणेबाबतच्या निविदेस प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुवसं-२०२३/गणेशोत्सव/प्र.क्र.३३२/सां.का.३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
जा. क्र.तंत्र २०२३/युनेस्को-गणेशोत्सव/२८३३, दि. २५ ऑक्टोबर, २०२३. 


प्रस्तावना-: 


“महाराष्ट्रातील गणेशोत्सव” युनेस्को मौखिक आणि अमूर्त वारशाचा प्रस्ताव तयार 
करण्याकरीता ई-निविदा पद्धतीने तज्ञ वास्तुविशारद संस्था यांची निवड करणेबाबतच्या निविदेस 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणेबाबतचा प्रस्ताव संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय 
यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये ARR सादर केला आहे. सदर न्यूनतम निविदेच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सदर शासन निर्णयान्वये "महाराष्ट्रातील गणेशोत्सव" युनेस्को मौखिक आणि अमूर्त वारशाचा 
प्रस्ताव तयार करण्याकरीता ई-निविदा पद्धतीने तज्ञ वास्तुविशारद संस्था यांची निवड करणेबाबतच्या 
मे. आभा लांबा असोशिएटस, मुंबई यांच्या रु.९,९०,०००/- (नऊ लक्ष नव्वद हजार मात्र) (सर्व 
करासहीत) इतक्या रकमेच्या खालील न्युनतम निविदेस प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


१ [ई-निविदा भरणाऱ्या वास्तुविशारदांचे नाव A. आभा लांबा असोशिएटस, मुंबई 
२ ।ई-निविदाद्वारे वास्तुविशारदांकडून भरण्यात रु.९,९०,०००/- 
आलेल्या दराची रक्‍कम 


3 अभिप्राय या निविदेनुसार मे. आभा लांबा असोशिएटस, 
मुंबई यांनी एकूण रु.९,९०,०००/- इतक्या 
रकमेच्या मानधनात काम करण्यास सहमती 
दर्शविली आहे. सदर निविदा ही (_-१ आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुवसं-२०२३/गणेशोत्सव/प्र.क्र.३३२/सां.का.३ 


०२. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांना यासाठी नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यास या संबंधीच्या 
देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


०३. सदरहू कामावर होणारा खर्च हा पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मागणी क्र. झेडडी-०२, 
१०३, पुरातत्वशास्त्र (0१) (02) पुरातत्वशास्त्र संचालनालय व वस्तुसंग्रहालय (राज्य) (अनिवार्य) (२२०५ 
१३३८) ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षातील सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून 
भागविण्यात येणार आहे. 


०४. हाझशासन निर्णय विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग २, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उपविभाग तीन मधील अनुक्रमांक ६ मधील 
परिच्छेद क्र. २७(२) “अ” नुसार तसेच वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ- 
३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान SSCA अधिकाराच्या अधिन राहून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२९१०५१०६३५२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUMANT DINKAR PASHTE 
DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 
AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=58694d4cd2bd 1 6f0ab6514fc8598a9aa217e2508455856 
a701adb1bb6ef9b120, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


DINKAR PASHTE धळ 
(सु. दि. पाष्टे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
मा. मंत्री (सां.का.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
उपसचिव (सां.का. ३), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई. 
महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती, सां.का.३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


